मा.उप मुख्यमंत्री (श्री.अजित पवार) 
यांना कार्यालयीन दालनाचे वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०(भाग-८)/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०७ जुले, 2023 
शासन निर्णय :- 
मा.उप मुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी श्री.ब्रिजेश सिंह, मा. 
मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव व श्री. श्रीकर परदेशी, मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव यांच्या वापरात असलेले ६ 
व्या मजल्यावरील दालन तसेच मा. उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालयीन अधिकारी/ कर्मचारी यांच्यासाठी दालन 
क्रमांक ७१६/७१७ व दालन क्रमांक ७२२/७२३ वाटप करण्यात येत आहे. 
शी उपरोक्त प्रमाणे दालन वाटपाची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत मा. उप मुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) 
यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी सद्य:स्थितीत रिक्‍त असलेले दालन क्रमांक ५०३, मुख्य इमारत (उत्तर बाजू) 
तात्पुरते वाटप करण्यात येत आहे. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (श्री.देवेंद्र फडणवीस) यांचे सचिव (श्री. श्रीकर परदेशी) यांना ६ व्या मजल्यावरील 


मुख्य इमारत, अ.मु.स. (प्र.सु. वर व का) यांचे सद्य:स्थितीत रिक्‍त असलेले दालन वाटप करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०७१५११४२३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE 
DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2023.07.07 16:01:26 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०(भाग-८)/२०२२/२२ 


विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 
१४) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१५) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
१६) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 
१७) उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि.., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


२ 


८ 0८ w 


4 


Nn S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vz 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve ere कवके 


१८) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
१९) मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


